मा. उच्च न्यायालयात दाखळ अवमान 
याचिकांवरील दिलेल्या आदेज्ांनुसार समान 
पदाच्या नियमित वेतनश्रेणीच्या किमान 
टप्प्याइतके मानधन बीड, लातूर, यवतमाळ, 
नागपूर, कोल्हापूर व बुलढाणा या ६ 
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत कंत्राटी वाहन चालक 
यांना अदा करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२१/ प्र.क्र.१४६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 
(१) मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथील याचिका क्र.६७६२/२०२१ मधील दिनांक 
१७.०२.२०२१ रोजीचे मा.न्यायालयीन आदेशा 
(२) मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथील याचिका क्र. १३०५/२०२१ मधील मा. उच्च 
न्यायालयाचे दिनांक ०६.०४.२०२२ चे आदेशा 
(३) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई याचिका क्र.४२७/२०२१ मधील मा. उच्च न्यायालयाचे 
दिनांक ०९.०३.२०२२ चे आदेशा. 
(3) मा. उच्च न्यायालय, नागपूर येथील याचिका क्र. 3343/2020 मधील मा. उच्च 
न्यायालयाचे दिनांक २६.०७.२०२१ चे आदेशा 
(५) मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथील याचिका क्र.४४७३/२०२१ मधील दिनांक 
१०.०३.२०२१ रोजीचे मा.न्यायालयीन AST 
(६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र. : आसेआ 
/प्रा.आ.कें./कक्ष-७अ/टे-३/न्यायप्र/क वाचा/१७४८/२३, दिनांक.२०.०३.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


बीड, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, कोल्हापूर व बुलढाणा या ६ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रातील बाह्ययंत्रणेद्वारे नियुक्‍त कंत्राटी वाहनचालकांची सेवा नियमित करण्याबाबत आणि समान 
पदाच्या वेतनश्रेणीच्या किमान टप्प्यावर वेतन अदा करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर, 
औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या याचिका क्र.६७६२/२०२१, १३०५/२०२१, ४२७/२०२१, 
३१६५/२०२१, 3343/2020 मध्ये मा.न्यायालयाने कंत्राटी वाहनचालकांना समान पदाच्या नियमित 
वेतनश्रेणीच्या किमान टप्प्याएवढी मोबदला रक्‍कम (Wages) देण्याबाबत आदेशित केले आहे. 
त्यानुषंगाने बीड, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, कोल्हापूर व बुलढाणा या ६ जिल्ह्यातील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील बाह्ययंत्रणेद्दारे नियुक्‍त कंत्राटी वाहनचालकांना समान पदाच्या नियमित 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२१/ प्र.क्र.१४६/ आरोग्य-४ 


वेतनश्रेणीच्या किमान टप्प्याइतकी मोबदला रक्‍कम (मानधन) अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

बीड, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, कोल्हापूर व बुलढाणा या ६ जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रातील बाह्ययंत्रणेद्वारे नियुक्‍त कंत्राटी वाहनचालकांनी नियमित वेतनश्रेणीच्या किमान टप्प्यावर 
वेतन अदा करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या 
याचिका क्र.६७६२/२०२१, १३०५/२०२१, ४२७/२०२१, ३१६५/२०२१, ३३५३/२०२० मध्ये 
मा.न्यायालयाने कंत्राटी वाहनचालकांना समान पदाच्या नियमित वेतनश्रेणीच्या किमान 
टप्प्याइतकी मोबदला रक्‍कम (मानधन) देण्याबाबत आदेशित केले आहे. त्याअनुषंगाने बीड, लातूर, 
यवतमाळ, नागपूर, कोल्हापूर व बुलढाणा या ६ जिल्हयातील १६२ कंत्राटी वाहनचालकांना देय 
असलेले मानधन व (याचिकेच्या दिनांकापासून) पूर्वी अदा केलेल्या मानधनातील फरकाच्या 
रकमेबाबतची माहिती सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्कम याचिका दाखल झालेल्या दिनांकापासून ते मार्च, २०२३ पर्यंत प्रतिमहा मानधन 
देण्यासाठी एकूण रक्‍कम रु.३,०७,५८,९२७/- आवश्‍यक असून बीड, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, 
कोल्हापूर व बुलढाणा या ६ जिल्ह्यातील सदर वाहनचालकांना (जीएसटी सह) यापूर्वी दिलेले 
मानधन व न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे देय असलेले मानधन यातील फरकाची एकूण रक्‍कम 
रु.२,६४,९७,६४६/- एवढी आहे. अज्ञा दोन्ही रक्‍कमांचा एकत्रित विचार करता एकूण 
रु.५,७२,५६,५७३/- (रुपये पाच कोटी बहात्तर लक्ष, छप्पन हजार पाची त्र्याहत्तर मात्र) एवढा खर्च, 
लेखाशिर्ष २२१० ५०४१ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदान (वेतनेत्तर सन २०२३-२४ साठी उपलब्ध 
अनुदानातून भागविण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा औ.संदर्भ क्र.३८/२०२३/व्यय १३, दिनांक ०३.०८.२०२३ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०३११५३२१९११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AS H O K DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e212845163abd7087 17bb4bef92b6 
M A R OT | 886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324CE 


A1A547AA04FODA0794A00BEE 1 26E8678172 
A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
Date: 2023.08.25 12:54:27 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०२१/ प्र.क्र.१४६/ आरोग्य-४ 


२. आयुक्‍त तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहाय्यक संचाळक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, कोल्हापूर व बुलढाणा. 

८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बीड, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, कोल्हापूर व बुलढाणा. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, कोल्हापूर व बुलढाणा. 
१०.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. निवडनस्ती (आरोग्य-४). 


शासन निर्णय क्र.सुरक्षा-२०२१/प्र.क्र.१४६/आरोग्य-४ , दिनांक :- २५.०८.२०२३ 


विवरणपत्र 


जिल्हा परिषदेकडील कंत्राटी वाहन चालक यांना मा. उच्च न्यायालयाने समान काम समान दाम या तत्वावर वाहन चालक या पदाच्या नियमित वेतनश्रेणीमध्ये किमान वेतन मिळणेबाबत दिलेल्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने (२२१० ५०४१) ले.शि.अंतर्गत आवश्‍यक अनुदान 


(२२१०५०४१) | याचिका | कंत्राटी मार्च २०२३ 
प्रति ह्या Carrer) दाखल | चालक यांना| waa एकूण 
अ जिल्हा च कळ मात बहत वाळ ST फरक प्रति वाहन लेखाशिर्षातुन | दविनांकापासू अदा अदा आव्यक 
नकर आदेझानुसार देय मानधन करण्यात आलेली डक मानधन अदा pateies ene शेरा 
परिषद चालक eae न कालावधी करावयाची | करण्यासाठी) अनुदान 
(१व्यक्‍ती) रक्‍कम करण्यात येणारे य 
एकूण कंत्राटी (एकूण फरकाची | sass | (90499) 
वाहन चालक महिने) रक्‍कम रक्‍कम 
श्रेणीचा| GST | एकूण देय ठोक | GST | एकूण | ठोक | GST] एकूण 
किमान | १८% | रक्कम | रककम रक्‍कम | रककम रक्‍कम 
टप्पा 
१ लातूर |, १९९००) ३५८२) २३४८२) १४२५० २५६५ १६८१५) ५६५०| १०१७ ६६६७ २२ २६ 3293428] ६७१५८२५। १०५२९३४९| माहे डिसेंबर २०२१ ते 
डिसेंबर२०२२ पर्यंत प्रलंबित 
मानधन अदा करणे आहे. 
२ नागपूर | Io] ३५८२) २३४८२) १६५०० २९७०) १९४७०) ३४००) ६१२) ४०१२ २५ १७ १७०५१०० | ४६९६४००। ६४०१५०० | माहे ऑगस्ट २०२ 
ते डिसेंबर२०२३ पर्यंत 
प्रलंबित मानधन अदा करणे 
आहे. 
३ ल्हापूर १२९०० २९८५) २२८५ | १९९०० २९८५ २२८८५ i | - ४१ १० वि 940924G0] १५०१२५६०)। मा.न्यायालयाच्या 
GST SST नोव्हेंबरर२१ 
१५% पर्यंत वेतन अदा करण्यात 
आले असून माहे डिसेंबर 
२०२१ ते मार्च २०२३ पर्यंत 
प्रलंबित मानधन अदा करणे 
आहे. 
४ | बुलडाणा | १९९००) १९८९) २१८८९१ ७५००, १३५०) ८८५० | १२४००) ६३९| १३०३९ २६ २९ ९८३१४०६।॥ १७०७३४२। ११५३८७४८) माहे जाने २३ ते मार्च २३ वेतन 
4 बीड १९९००) ३५८२) २३४८२) १५०५४ ३३०५ १८३५९) ४८४६) RWW) ५१२३ ३६ २९ ५३४८४१२) २१४९२००, ७४९७६१२ 
६ यवतमाळ) १९९०० el १२९००, ७७३० हिं ७७३० | १२७० णं १२१७० १२ ४० ५७९९२०४ | ४७७६०० ६२७६८०४ | जि.प.स्वत: नियुक्‍त असल्याने 
GST रक्कम धरलेली नाही 
एकूण १६२ २६४९७६४६ | ३०७५८९२७ | ५७२५६५७३ 


